राज्यात पवन ऊर्जा प्रकल्प विकसित 


करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या 
मायक्रोसायटींग विषयक सुधारित मार्गदर्शक 
सूचना लागू करणेबाबत. 
शुध्दीपत्रक 

महाराष्ट्र शासन 


उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकःपवन-२०२३/प्र.क्र.२८६/ऊर्जा-७. 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: ०७ ऑगस्ट, २०२४. 

वाचा :- 

१. शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्र.पवन-२०२३/प्र.क्र.२८६/ऊर्जा-७, 

दिनांक २५.०८.२०२३. 
२. नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार यांचे कार्यालयीन ज्ञापन क्र.२३८/७५/२०१७- 
Wind, दिनांक ०४.०७.२०२४. 
प्रस्तावना:- 
संदर्भाधिन शासन निर्णय क्र.१ अन्वये पवन ऊर्जा प्रकल्प विकसित करण्यासाठी केंद्र शासनाने 

दिनांक २२.१०.२०१६ रोजी निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांमधील मुद्दा क्र.५ येथील मायक्रोसायटींग 
विषयक मार्गदर्शक सूचना राज्यातील पवन ऊर्जा प्रकल्पांना जशाच्या तशा लागू करण्यात आल्या आहेत. 
मात्र, आता केंद्र शासनाच्या नवीन व नवीकरणीय Gol मंत्रालयाने संदर्भाधिन w.2 येथील 
दिनांक ०४.०७.२०२४ रोजीच्या कार्यालयीन ज्ञापनान्वये केंद्र शासनाच्या यापूर्वीच्या दिनांक २२.१०.२०१६ 
रोजीच्या मायक्रोसायटींग विषयक मार्गदर्शक सूचनांमध्ये सुधारणा केल्या आहेत. सदर केंद्र शासनाच्या 
सुधारीत सूचना राज्यातील पवन ऊर्जा प्रकल्पांना लागू करण्याकरीता संदर्भाधिन क्र.१ येथील दिनांक 
२५.०८.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये निर्गमित केलेल्या मायक्रोसायटींग विषयक मार्गदर्शक 
सूचनांमध्ये सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन शुध्दीपत्रक:- 
संदर्भाधिन क्र.१ येथील शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र.१ मधील H.ii, ii, iv व v खालीलप्रमाणे 
वाचण्यात यावेत:- 
eet | A TTT 


ii. Developer(s) shall maintain a | ii. Developer(s) shall maintain a distance of 5D 
distance of 2 x 1) (D-Rotor | (D-Rotor diameter) distance, if turbine is in 
Diameter) distance perpendicular to | perpendicular to the predominant wind direction 


the predominant wind direction and | and 7D distance if turbine is in the predominant 


3 x D distance in the pre- dominant | wind direction from the turbine of other 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः पवन-२०२३/प्र.क्र.२८६/ऊर्जा-७. 


wind direction from the boundary 
line of each adjoining land of other 
with 


developer(s) appropriate 


offset. 


developer(s) (considering centre co-ordinate for 
distance measurement). In case the adjacent 
turbines of different owners have dissimilar rotor 
diameters, the diameter of larger turbine rotor 
shall be considered for the calculation of 5D X 
7D. However, these distances may be reduced 
through mutual consent of adjacent turbine 


developer/owner. 


iii. Developer(s) shall maintain a 
wake loss (in terms of energy) of 
10% between wind turbines with 
appropriate offset for wind turbines 


sited on a foot print basis. 


वगळले. 


iv. Developer(s) shall maintain a 
distance of HH+1/2RD+5m (Hub 
Height+ Half Rotor Diameter +5 
meters) from Public Roads, railway 
tracks, highways, buildings, public 


institutions and EHV lines. 


iv. Developer(s) shall maintain a distance of 
HH+0.5*RD+ 5m (Hub Height+ Half Rotor 
Diameter + 5 meters) from Public Roads 
marked/notified by concerned  State/Central 


Government, railway tracks, highways, 


buildings, public institutions and EHV lines. 


४. Developer(s) shall not site wind 
turbines within 500 m of any 
dwelling for the mitigation of 


noise. 


v. Developer(s) shall not site wind turbines 
within 500 m of any cluster of dwellings for the 
mitigation of noise. For this purpose, "cluster of 
dwelling” shall mean at least 15 inhabited 


buildings. 


स्पष्टीकरण:- 


अ) दिनांक २५.०८.२०२३ च्या शासन निर्णयानुसार नोंदणी झालेल्या प्रकल्पांना सुधारीत 
सूचनेनुसार प्रकल्प आस्थापित करण्यास संबंधित विकासक इच्छूक असल्यास त्याप्रमाणे 
संबंधित विकासकांना मुभा देण्यात यावी. त्याकरीता फेरनोंदणीसाठी अर्ज सादर करणे 
आव्यक राहील. मात्र, अशा प्रकल्पांनी पूर्वी केलेल्या नोंदणीसाठी नोंदणी शुल्क अदा केलेले 
असल्यास त्यांना नव्याने नोंदणी शुल्क लागू राहणार नाही. 

आ) झासन निर्णय, दिनांक २५.०८.२०२३ नुसार नोंदणीसाठी प्रलंबित प्रकल्पांना सुधारीत 
सूचनेनुसार फेरनोंदणीसाठी अर्ज सादर करणे आवश्‍यक राहील. मात्र, HAM प्रकल्पांनी यापूर्वी 
नोंदणीसाठी नोंदणी शुल्क अदा केलेले असल्यास त्यांनी पुनश्च नोंदणी शुल्क अदा करणे 
ARUP असणार नाही. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः पवन-२०२३/प्र.क्र.२८६/ऊर्जा-७. 


२. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध 


प्रत, 


करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४०८०७१५५०४०६५१० असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकीत करून काढण्यात येत आहे 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


0७४ PRADIP DATTATRAY BHINTADE 


lly sig 
DN: c=IN, ‘GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, INDUSTRY ENERGY 
AND LABOUR DEPARTMENT, 


2.5.4.20=148166d6ba6b6b7506a6c02726418297ae7252d6770d6eeda6 
fcf82676c59eb5, postalCod 


10032, st=Maharashti 
B H | N T AD E I ber=7 0ABSB7 CODEE32FCEE54C2D940368CB9D34A7AEDC34 
04176B7D9B0082921CFFO, PRADIP DATTATRAY BHINTADE 


Date: 2024.08.07 16:49:05 +05'30' 


(प्रदिप भिंताडे ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई 

२. मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३. मा.उप मुख्यमंत्री तथा ऊर्जा मंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

४. मा.उप मुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
५. सर्व मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

६. सर्व विधानमंडळ सदस्य, विधान भवन, मुंबई 

७. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

८. अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा), उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
९. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

qo. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
११. सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव यांचे स्वीय सहायक, सर्व मंत्रालयीन विभाग, मुंबई, 
१२. महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 

१३. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

१४. सचिव, महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग, मुंबई (पत्राने) 

१५. अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ सूत्रधारी कंपनी मर्या.,मुंबई 
१६. अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्या.,मुंबई 

१७. अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत निर्मिती कंपनी मर्या.,मुंबई 

१८. अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्या.,मुंबई 

१९. सर्व विभागीय आयुक्त, 

२०. महासंचालक, महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण (महाऊर्जा), पुणे, 

२१. सर्व जिल्हाधिकारी 

२२. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सर्व जिल्हा परिषदा, 

२३. ऊर्जा उप विभागातील सर्व कार्यासने,उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
२४. निवड नस्ती, ऊर्जा-७, उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


